श्री.शिवछत्रपती क्रीडा संकुल, बालेवाडी, पुणे येथे 
अखिल भारतीय नागरी टेबल टेनिस स्पर्धा २०१९- 
२० आयोजित करण्यासाठीच्या खर्चास मंजूरी. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक:- अभानासे-३८१९/प्र.क्र.७०/क्रीयुसे-२, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- १५ जानेवारी, २०२०. 


वाचा:- 
१. केंद्रीय सिव्हिळ सेवा सांस्कृतिक आणि क्रीडा बोर्ड यांचे पत्र क्र.५९/०२/२०१८-१९/ 
सीसीएससीएसबी , दि.०२.०१.२०२० 
२. सचिवालय जिमखाना, मुंबई यांचे दि. १२.१२.२०२० चे पत्र. 
३. उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, मुंबई विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र.उपसंक्री / 
अभानासेस्पर्धा आयोजन /२०१९-२०/का-४/४९, दि. ०८.०१.२०२० 


शासन निर्णय:- 


दिनांक ७ ते ११ फेब्रुवारी, २०२० या कालावधीत श्री शिवछत्रपती क्रीडा संकुल,बाळेवाडी, 
पुणे येथे अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा आयोजनासाठी रु. ११,९९,५००/- (रुपये 
अकरा लक्ष नव्यान्नव हजार पाचशे फक्त) इतक्या रकमेच्या खर्चास शासनाची मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


२. सदर खर्चाच्या अधीन राहून व सचिवालय जिमखाना यांनी स्पर्धेचा अहवाळ बाबनिहाय 
प्रत्यक्ष झालेल्या खर्चाचा तपशिल, विनियोग प्रमाणपत्र, मंजूर आदेशातील सर्व अटींची पुर्तता 
करण्याबाबत मा.महालेखापाल, मुंबई यांच्या कार्यालयाने काढलेल्या Sa आक्षेपांची पुर्तता 
करण्याच्या अटींवर सोबतच्या परिशिष्ट "अ" प्रमाणे बाबनिहाय खर्च करण्यास शासनाची मंजूर 
देण्यात येत आहे. 


३. सदरचा खर्च मागणी क्र.ई-३, २२०४, क्रीडा व युवकसेवा, १०४-क्रीडा व खेळ, (०६) अखिल 
भारतीय नागरी सेवा स्पर्धा (०६) (०५) अखिल भारतीय नागरी सेवा स्पर्धेचे आयोजन (२२०४ १९९९) 
या लेखाशिर्षाअंतर्गत उपलब्ध रकमेतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अभानासे-३८१९/प्र.क्र.७०/क्रीयुसे-२ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००११६१०५२००६९२१ असा आहे. हा ATT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


प्रत, 


Digitally signed by APPASING RAMSING RAJPUT 


A P PAS | N G DN: CN APPASING RAMSING RAJPUT, C = IN 


GOVERNMENT 


RA M S | N G RAJ P U 7 reat aes SCHOOL EDUCATION 


88501: 
Date: 2020.01.16 10:58:55 +05'30' 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र हासन 


१. आयुक्त, क्रीडा व युवकसेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२. उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, मुंबई विभाग, मुंबई, 


. उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा, पुणे विभाग, पुणे 


४. जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई. 


९ 


. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई-४०० ०२१. 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 
. महालेखापाल (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई /नागपूर, 

. वित्त विभाग (व्यय-११), मंत्रालय, मुंबई 


मानद महासचिव, सचिवालय जिमखाना,मुंबई -४०० ०३२ (५ प्रती) 


१०.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


परिशिष्ट - “अ 
महाराष्ट्र शासनातर्फे दिनांक ७ ते ११ फेब्रुवारी २०२० होणाऱ्या अखिल भारतीय नागरी सेवा 
टेबल टेनिस स्पर्धेच्या आयोजनासाठी होणाऱ्या अंदाजित खर्चाचा तपशील 
तपशिल जित खर्च 


पर्व तयारी 


अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०१९-२० च्या आयोजनाबाबत 


पुणे (महाराष्ट्र) येथे भेट देण्याकरिता. 


२ अखिल भारतीय नागरी सेवा टेबल टेनिस स्पर्धा २०१९-२० च्या आयोजनाबाबत प्रतिनिधी] २०,०००/- 
तसेच इतर अधिकारी यांच्यासमवेत बैठकीकरिता उपस्थित संघटनेचे पदाधिकारी यांना 


अल्पोपहार, चहापान व जेवण यावरील खर्च. 


ब आयोजन eee 


र्ष खन सामग्री, संगणक, ex व इतर साहित्य व्यवस्था खरेदी व भाड्याकरिता येणारा | १०,०००/- 


२ da, ats प्रिटींग इत्यादी छपाई करिता होणारा खर्च. १७,०००/- 


पर्धकरीता लागणारा टपाल खर्च फॅक्स इत्यादी. 2,000/- 

अ) प्रमाणपत्र (खेळाडू व स्वयंसेवक इत्यादीसाठी) 
| ब) निमंत्रण पत्रिकेची (उदघाटन व समारोप समारंभ) छपाई खर्च व बॅचेस कूपन्स इत्यादी 
५ खर्च. ( स्पर्धकांना पुणे रेल्वे/ बस स्थानकांपासून श्री शिवछत्रपती क्रोडा संकुल 
र्ष बालेवाडी येथून ने-आण करण्यासाठी वाहतुक खर्च) 


ष्ट 


२०,०००/- 


१,५०,०००/- 


द व समारोप समारंभ आयोजन खर्च ( खुर्ची, टेबल हारतुरे/ शाल/ श्रीफळ/ ७५,०००/- 
अल्पोपहार/ शामियाना, पोलीस बॅन्ड पथक, निवेदक इत्यादी) 

७ व समारोप प्रसंगी तसेच स्पर्धेदरम्यान स्थिरचित्रण (केंद्र शासनाकडे नियमित | १५,०००/- 
अहवालासोबत पाठविण्यासाठी) 


२५,०००/- 


समारोह / समारोप आयोजन, खेळाडू व इतर मदतनीस यांना अल्पोपहार व 
करिता येणारा खर्च. 


५०,०००/- 


२१,०००/- 


मानधन व प्रवासखर्च (टेबल टेनिस पंच व मदतनीस इत्यादी) १,००,०००/- 


१२ आयोजन समिती, प्रमुख संपर्क अधिकारी, पंच, वार्ताहर, मदतनीस, डॉक्टर, टेक्निकल, | १,२०,०००/- 
फ इ. साठी (सकाळी/संध्याकाळी) चहा व अल्पोपहार तसेच दोन वेळच्या भोजन 
यवस्थेकरीता एकत्रित खर्च. (अंदाजे ६० व्यक्तींसाठी प्रतिदिन रु.४००/-) 
(टेबल टेनिस स्पर्धा कालावधीतील (५) दिवस) 


१३ स्पर्धेसाठी टेबल टेनिस बॉल २० डझन बाल. ३०,०००/- 


oe RT aT तना 
aie 
खेळाडू ,अधिकारी, व पंच यांना स्मृतीचिन्ह (प्रत्येकी व्यक्‍्तीकरीता) | १,३७,५००/- 


२,४०,०००/- 


व समारोप कार्यक्रमासाठी उपस्थीत राहणाऱ्या मा. मुख्य अतिथी, क्रोडा २०,०००/- 
अधिकारी असोसिएशन, दिल्ली क्रीडा बोर्डाचे अधिकारी यांना स्मृती चिन्ह 
१२ खोल्या ७ दिवसाकरिता ऑफीस व पदाधिकाऱ्यांकरीता प्रतिदिन रु. ५००/- प्रमाणे 
२१ Ro खोल्या ६ दिवसाकरिता आयोजन समिती, पंच, स्वयंसेवक यांच्यासाठी प्रतीदिन रु. | ६०,०००/- 
५००/- प्रमाणे 


एकूण :-(रु. अकरा लक्ष नव्यान्नव हजार पाचशे फक्त) ११,९९,५००/- 


टिप :- श्री शिव छत्रपती क्रोडा संकुलातील वास्तव्याकरिता प्रती रुम प्रती दिन रु. ५००/- या 
दराने खेळाडूंकडून भाडे घेण्यात येईल व ते श्री शिव छत्रपती क्रीडा संकुलास अदा करण्यात 
येईल. केंद्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार खेळाडूंना Payment Basis वर करण्यात येईल. 


Digitally signed by APPASING RAMSING 
त 


AP PAS | N G DI N SING RAMSING RAJPUT, C 
RAMSING RAJPUT ण 0 
TION AND SPORT DEPT 
Date: 2020.01.16 10:59:24 +05'30 


(आ. रा. राजपूत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


